अतिवृष्टी व पूरहानीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या व त्यावरील पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपर-२०२२/प्र.क्र.१९२/बांध-३ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः जिपर-२०१२/प्र.क्र.११८/पंरा-८, दिनांक 
१० सप्टेंबर, २०१२ 
२) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०१९/प्र.क्र.७७/बांधकाम-२, 
दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१९ 
प्रस्तावना: 


राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारितील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग या 


रस्त्यांची व त्यावरील पुलांची दुरूस्ती व परिरक्षण (लेखशिर्ष क्र.३०५४-२४१९) हा विषय सन २०१२- 


१३ आर्थिक वर्षापासून ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने 


ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१०.०९.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेच्या 


अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


०२. अलीकडच्या काळात अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे राज्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर 


जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांचे व त्यावरील पुलांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत असल्याची बाब 


शासनाच्या निदर्शनास आळी आहे. त्यामुळे अशा अतिवृष्टी व पूरहानीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या 


ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांची व त्यावरील पुलांची दुरुस्ती तातडीने करणे 


MRI असल्यामुळे याकरिता स्वतंत्रपणे तरतूद करुन निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता नवीन 


स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विधाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपर-२०२२/प्र.क्र.१९२/बांध-३ 


झासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेता, अतिवृष्टी व पूरहानीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या 


ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या व त्यावरील पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 


खालीलप्रमाणे नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. एल-०३ Demand No. L-03 
३०५४ - मार्गव qo 3054 - Roads and Bridges 
०४- जिल्हाव Say APT 04 - District and Other Roads 
१९६ - जिल्हा परिषदा/जिल्हास्तरीय 196 - Assistance to Zilla Parishads/ District 
पंचायतींना सहाय्य Level Panchayats 
(00) (00) 


(00) (02) अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे खराब | (00) (02) Purposive grant to Zilla Parishads 
झालेल्या रस्त्यांच्या व पूलांच्या दुरुस्तीकरिता | for repairs of roads and bridges damaged 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदान (अनिंवायी. | Aue to heavy rain and flood (Committed) 
(3048 २९११) (3054 2911) 


२७-लहान बांधकामे 27-Minor Works 


२. सदर शासन निर्णय fea विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक: ५८३/व्यय-१५, 


दि.२०.१०.२०२२ अन्वये व महालेखापाल कार्यालयाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक: सं.ख.वि./ 


चा-१ /ग्रा.वि.वि.ज.सं.वि/यू.ओ.आर-१११/२०२२-२३/५९६, दि.१८.११.२०२२ अन्वये प्राप्त 


सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२११२८१२२५३५३२२० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KALU GONYA 
VALVI 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपर-२०२२/प्र.क्र.१९२/बांध-३ 


AD 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 
) मा. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य (सर्वी, विधानमंडळ, मुंबई. 

) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


o~ 


4 


महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
विभागीय आयुक्त, महसुळ विभाग (सर्व) 
८) जिल्हाधिकारी (सवी. 
९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
१०) मुख्य अभियंता (प्र.म.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे 
११) अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सर्व विभाग) 
१२) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१३) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (स्वी 
) 
) 
) 


SG & 


१४) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (सवी 
१५) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सवी 
१६) निवडनस्ती (कार्यासन बांध-०३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


